शेळी-मेंढीच्या वाहतुकीबाबत सक्षम अधिकाऱ्यांचे 
प्रमाणपत्र घेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. पविआ-१०२०/प्र.क्र.१८५/पदुम-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०२ डिसेंबर, २०२० 


वाचा:- शासन परिपत्रक,कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग,क्र.पविआ-२०१४/ 
प्र.क्र.३०२/पदुम-३, दिनांक ११ ऑगस्ट, २०१४ 


परिपत्रक:- 


केंद्र शासनाने दिनांक २६.०३.२००१ रोजी प्रसिध्द केलेल्या अधिसूचनेनुसार जनावरांच्या वाहतूक व 
स्वास्थ्य प्रमाणपत्र देण्याबाबतच्या तरतूदी विहीत करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार वाचा येथील दिनांक 
११.०८.२०१४ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये प्राण्यांना क्ुरतेने वागविण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत 
अधिनियम, १९६० अंतर्गत प्राण्यांची वाहतूक नियम, १९७८ मधील तरतुदीनुसार राज्यातील सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांना नियम क्रमांक ४७ व ९६ नुसार गायवर्गीय व म्हेसवर्गीय जनावरांना वाहतूक व स्वास्थ्य 
प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात आले होते. 

२. आता, प्राण्यांना क्रुरतेने वागविण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम, १९६० अंतर्गत प्राण्यांची 
वाहतूक नियम, १९७८ मधील तरतुदीनुसार नियम क्रमांक ६५ व ९६ नुसारवाचा येथील दिनांक 
११.०८.२०१४ रोजीच्या परिपत्रकामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना शेळ्या-मेंढ्यांना वाहतूक व 
स्वास्थ्य प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

३. सक्षम प्राधिकारी यांनी प्राण्यांना क्रुरतेने वागविण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम, १९६० 
अंतर्गत प्राण्यांची वाहतूक नियम, १९७८ मधील शेड्यूल-जे (नियम-६५) व नियम-९६ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
शेळ्या-मेंढ्यांची आरोग्य तपासणी करुन, सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यानुसार वाहतूक व स्वास्थ्य 
प्रमाणपत्र देण्यात यावे. 

४. उोळ्या-मेंढ्यांची वैद्यकीय तपासणी करुन, प्रमाणपत्र देण्यासाठी या विभागाच्या शासन निर्णय क्र. 
संकीर्ण-१०९९/प्र.क्र.१८३/पदुम-४, दिनांक ०६.०४.२००० व दिनांक ०४.०१.२००१ प्रमाणे सेवाशुल्क 
आकारावे. 

कि सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२०१२०२१७१३४७२६०१ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

Sameer Anant EA. econ ure OF te ci Slade 


And ADF Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=57b66327fd02392673b4ab4d6a85fdd38e27f3be70 


Sawant —o—o!l_ 
(समीर सावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पविआ-१०२०/प्र.क्र.१८५/पदुम-३ 


मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेते, विधानसभा, महाराष्ट्र विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. मंत्री (पश्नुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास), मंत्रालय, मुंबई, 

मा. राज्यमंत्री (पदुम), मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सर्व महानगरपालिका आयुक्‍त 


. सर्व पोलीस आयुक्त, 

. सर्व जिल्हाधिकारी 

. सर्व पोलीस अधिक्षक, 

. सर्व विभागीय आयुक्त, 

. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

. सर्व प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त 

. सर्व जिल्हा पद्युसंवर्धन उपआयुक्त 

. सर्व जिल्हा aa अधिकारी, जिल्हा परिषद 
. निवड नस्ती (पदुम-३). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पविआ-१०२०/प्र.क्र.१८५/पदुम-३ 


SCHEDULE — J [See Rule 65] 
Proforma for Certificate of fitness to Travel - Sheep and Goats 
This Certificate should be completed and signed by a qualified Veterinary Surgeon 


Date and (1112 01 CX ani NAM OMe ......................................................... नन 
DS PCCISS OF AATIINIAS | hesanracacivecd का नि तोक त्वा तळ 
01७1२७1. १॥॥॥॥॥1:1 : caso cena ve लात तता पला यता लाता 
७6 कटी क Sacre dahon शिवत 
. Transported from: .................... NOs osgubeaceaee दावि eens vhe 
. dock? Railway Wagon Number .............................. (“हहत eae 


DANRWN 


I hereby certify that, I have read rules 64 to 75 in Chapter VI of the 
Transport of Animals Rules, 1978 and Transport of Animal (Amendment) Rules, 
2001. 


1. That, at the request Of (COMSIQMOL) ......................................... I have 
examined the above mentioned animals not more than 12 hours before their 
departure. 


2. That each appeared to be in a fit condition to travel by rail/road/seaand is not 
showing any signs of any infectious or contagious or parasitic disease(s) and 
that it has been vaccinated against any infectious or contagious disease(s). 

3. That the animals were adequately fed and watered for the purpose of the 
journey. 

4. That the animals have been vaccinated. 

(a) Type of vaccine(s): 
(b) Date of vaccination: 


Certificate for Transport of Sheep and Goat under Rule 96 
I hereby certify that, 
1. That all the relevant Central and State Acts rules and orders pertained of the 
said Sheep / Goats including the rules relating to transport of such animals have 
been duly complied with 


2. That the Sheep / Goats are not being transported for any purpose contrary to the 
provision of any law. 


SIONCU: ००० मोया वम ताचा 


(वा ीत्वेविला ० तीर 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


